सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
ई-निविदा प्रक्रियेअंतर्गत यंत्रसामुग्रीच्या 
आयुर्मानाबाबत सुधारित सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सीएटी/२०१९७/प्र.क्र.०८/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २०.०९.२०२४ 


संदर्भ : ९) सा.बां.विभाग, शासन निर्णय क्र: सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, दि.२७/०९/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई-निविदा प्रक्रियेअंतर्गत निविदा प्रसिध्दी, निविदा लिफाफे उघडणे 
आणि निविदा तपासणी व स्विकृतीबाबत निविदा अभिप्राय, सूचना ब अडचणी विचारात घेऊन एकत्रित 
सुधारित सूचना दि.२७/०९/२०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. सदर शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र. ५.५ अन्वये कामांसाठी नवीन यंत्रसामुग्नीचे आयुर्मान १५ वर्षे गृहीत धरण्यात आले 
आहे. यांसदर्भात शासन स्तरावर सांगोपांग विचार करुन १५ वर्षानंतरही यंत्रसामुग्रीबाबत अधीक्षक अभियंता 
(यांत्रिकी) यांनी योग्यता प्रमाणपत्र दिल्यास सदर यंत्रसामुग्री वापरण्यास मुभा देण्याबाबत सुधारणा करण्याचे 
प्रस्तावित करण्यात येत असून दि.२७/०९/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. ५.५ (यंत्रसामुग्री) 


मधील अट क्र.२ अधिक्रमीत करुन खालील प्रमाणे सुधारीत सूचना देण्याचे प्रस्तावित आहे :- 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
दि.२७/०९/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र.५.५ (यंत्रसामुग्री) मधील अट क्र.२ मध्ये 


खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


1 च्याऐवजी fs RT | 
कामांसाठी नवीन यंत्रसामुग्नीचे | कामांसाठी नवीन यंत्रसामुग्रीचे आयुर्मान १५ वर्षे गृहीत धरण्यात ये 
आयुर्मान १५ वर्षे गृहीत | आहे. तथापि १५ वर्षानंतरही यंत्रसामुग्री बाबत अधीक्षक अभियंता 
धरण्यात येत आहे. (यांत्रिको) यांनी योग्यता प्रमाणपत्र दिल्यास सदर यंत्रसामुग्री वापरण्यास 
मुभा देण्यात यावी. याबाबत अधीक्षक अभियंता (यांत्रिको) यांनी १५ वर्षे 
कालावधीनंतर वार्षिक तपासणी करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www-maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१६५४५५८७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने. 
DIPALI PRADEEP GHORPADE 


(दिपाली प्रदीप घोरपडे) 
अवर सचिव, (इमारती) 


प्रति, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२ 


सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्राम विकास विभाग 

महालेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 

महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई 

सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई 

सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (विद्युत / यांत्रिकी) 

अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन निर्णयाची प्रत अग्रेषित करावी. 
मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 
इमारती -२ संग्रहार्थ 


